अल्पसंख्याक विकास विभागासाठी नवीन 
संगणक, sree, प्रिंटर्स आणि स्कॅनर्स 
खरेदी करण्यास वित्तिय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२१/प्र.क्र.४१ (भाग ३)/तीन 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ मार्च, २०२३ 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक सीओएम्‌ १००१ / प्र.क्र.१७४/ 
०१/ ३९, दिनांक २९ ऑक्टोबर २००१ 

२) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक मातंस २०११ / प्र.क्र.१२५ / 
३९, दिनांक २३ सप्टेंबर २०११ 


३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४ / 
प्र.क्र.८२ (भाग३) / उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ 

४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१६ / 
प्र.क्र.२१५/ उद्योग ४, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ 

५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक संकीर्ण १४१८ / 
प्र.क्र.२१३ / का.१, दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ 

६) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक अविवि २०२२ / प्र.क्र.२९ 
/ का.३, दिनांक ६ मे २०२२. 

७) बैठकीची सूचना, अल्पसंख्याक विकास विभाग, समक्रमांक दिनांक १८ 
जानेवारी २०२३ 

८) विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक १९ जानेवारी २०२३ च्या 
बैठकीचे इतिवृत्त 

९) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२३ 


१०) विभागाच्या खरेदी समितीच्या दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३च्या बैठकीचे इतिवृत्त 

प्रस्तावना- 
या विभागातील कालबाह्य झालेल्या संगणकांची संख्या, संगणकांमध्ये झालेल्या 
बिघाडामुळे कामकाजात येणारा अडथळा व अडचणी तसेच शासनस्तरावर सर्व 
प्रशासकीय विभागांमध्ये ई ऑफिस प्रणाली पूर्ण क्षमतेने वापरण्याबाबत घेण्यात आलेला 
धोरणात्मक निर्णय या सर्व बाबी विचारात घेऊन, या विभागासाठी ३४ संगणक संच, ३ 
लॅपटॉपस्‌, २ ड्युप्लेक्स प्रिंटर्स, 3 हेव्ही ड्युटी प्रिंटर्स व ३ हाय स्पीड स्कॅनर्स खरेदी 


करण्याचा प्रस्ताव या विभागाच्या विचाराधीन होता. शासनाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १, २, 3 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२१/प्र.क्र.४१ (भाग ३)/तीन 
व ४ येथील शासन निर्णयांन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तसेच 
केंद्र शासनाच्या Government e Marketplace (GeM) या Wess खरेदीसाठी उद्योग, 
उर्जा व कामगार विभागाने निश्चित केलेल्या धोरणानुसार सदर खरेदी प्रक्रिया सुरु 
करण्यात आली आहे. संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक २४.१२.२०१२ अन्वये गठीत प्रकल्प 
अंमलबजावणी समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन प्रस्तुत खरेदीसाठी संदर्भाधीन 
समक्रमांकीत शासन निर्णय दिनांक ७.२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. तसेच Government e Marketplace (GeM) या पोर्टलवर विहित 
नियमानुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आळेली आहे. सदर विहित निविदा प्रक्रियेद्वारे 
पात्र ठरलेल्या L-1 निविदाधारकाच्या न्यूनतम दराप्रमाणे होणाऱ्या खर्चास वित्तिय मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय- 

अल्पसंख्याक विकास विभागासाठी ३४ संगणक संच, 3 लॅपटॉपस्‌, २ ड्युप्लेक्स 
प्रिंटर्स, 3 हेव्ही ड्युटी प्रिंटर्स व ३ हाय स्पीड स्कॅनर्स खरेदी करण्यासाठी येणारा 
रु.४५,२९,९६१/- फक्त (अक्षरी रुपये पंचेचाळीस लाख, एकोणतीस हजार, नऊरऱी 


एकसष्ट फक्त) एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर नवीन यंत्रसामग्री उपलब्ध झाल्यानंतर कालबाह्य झालेल्या उपकरणांचे 


निर्लेखन करण्याबाबत शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक मातंस / नस्ती ०७ / 


प्र.क्र.८९/ ३९, दिनांक १ ऑगस्ट २०११ मधील कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


३. सदर खरेदी विभागाच्या - मागणी क्रमांक - झेडई - १, प्रधान लेखाशिर्ष २०५२ - 


सचिवालयीन - सर्वसाधारण सेवा, ०९२०, सचिवालय, (००)(०३) ई - गव्हर्नन्स प्रकल्पाची 


अंमलबजावणी (कार्यक्रम), संकेतांक (२०५२ ५१२ ५), १७ - संगणक खर्च या लेखाशिर्षाखाली 


खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२१/प्र.क्र.४१ (भाग ३)/तीन 


४. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक विअप्र 2093 / प्र.क्र.3० / १३ / विनियम, भाग-२ 


दिनांक १७ एप्रिळ २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ च्या 


भाग - पहिला, उप विभाग दोन खालील, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५ या 


नियमपुस्तिकेतील, अनुक्रमांक २७(अ) येथे नमूद करण्यात आलेल्या नियम क्रमांक ७६ अन्वये 


प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर खरेदीस वित्तिय 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५//.॥१॥/959॥॥9.90०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२३०३०३१३३७४४६७१४ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
MOHINUDDIN B कामा. 
TASHILDAR ne 


(मो. बा. तागिलदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (अल्पसंख्याक विकास विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल 9 / २, महाराष्ट्र राज्य , (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल१/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरिक्षा) मुंबई / नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

कक्ष अधिकारी (सर्व कार्यासने), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती. 


Cc Av AD  -5 


o~ 
a 
न 


oan ae GF © 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


